संदर्भ:- 


सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब 
(राजपत्रित) या पदावर सार्वजनिक बांधकाम 
विभागांतर्गत सरळसेवेने नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः: मळोआ-२०२२/प्र.क्र.२६४(भाग-२)/सेवा-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ९२ जानेवारी, २०२४ 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक : एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 
दि.१४.७.२०२१. 

२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे क्र.३७४(२)/स्थापत्य/२०१९/१९, दि.१५.०६.२०२२ रोजीचे पत्र. 

३) नियोजन विभाग, क्रमांक आजिका-२०२०/प्र.क्र.२९/का.९४१२,दि.०२.०३.२०२२ रोजीचे पत्र. 

४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकोर्ण-२०२२/प्र.क्र.१६७/१६-अ,दि.२१.११.२०२२. 

५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मलोआ-२०२२/प्र.क्र.२६४/सेवा-३..(१) 
दि.०१.१२.२०२३ 

६) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मलोआ-२०२२/प्र.क्र.२६४/सेवा-३..(२) 
दि.०४.०१.२०२३. 

७) मा.उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र.२७२२/२०२३ संलग्नित अंतरिम अर्ज 
क्र.१४२३२३/२०२३ संदर्भात मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे दि.२२.१२.२०२३ रोजीचे आदेश. 

८) सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. न्यायाप्र-२४ ३३/प्र.क्र.३२/१६-अ, दि.२२.१२.२०२३ 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परिक्षा-२०१९ मधील गट-ब पदांवरील नियुक्तीसाठी 


सरळसेवा भरतीव्दारे घेण्यात आलेल्या एकत्रित स्पर्धा परीक्षेच्या निकालावर आधारित महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, 


मुंबई यांच्या संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक १५.०६.२०२२ रोजोच्या पत्रान्वये सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) 


पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या एकूण २६४ उमेदवारांपैकी शिफारस करण्यात आलेल्या EWS प्रवर्गातील 


२५ उमेदवार वगळता संदर्भाधीन क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये २३३ उमेदवारांना पदस्थापना देण्यात आली. 


त्यानंतर, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ यांनी दि.२२.१२.२०२२ रोजी मूळ EWS प्रवर्ग 


असलेल्या उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्याबाबत दिलेल्या आदेशानुसार २५ उमेदवारांपैकी ६ उमेदवारांना संदर्भाधिन 


क्र. ६ येथील दि.०४.०१.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये सहायक अभियंता 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ-२०२२/प्र.क्र.२६४(भाग-२)/सेवा-३ 


श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब या पदावर सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन मॅट्रीक्समधील वेतनस्तर एस-१५ 

रुपये ४१,८००-१,३२,३०० मध्ये तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

२. तथापि, आता मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. २७२२/२०२३ वब इतर संलग्नित 
याचिकांवर दि. २२.१२.२०२३ रोजी पारित केलेल्या आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र. ८ येथील 
पत्रान्वये मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.२७२२/२०२३ व इतर संलग्न यांचिकांवर 
दि.२२.१२.२०२३ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन, एसईबीसी उमेदवारांच्या इडब्ल्युएस (EWS) प्रवर्गातील 
प्रलंबित असलेल्या नियुक्त्या देण्याबाबत कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करावी, अशा सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा २०१९ मधील सहायक अभियंता श्रेणी२- (स्थापत्य) या पदावरील 
नियुक्तीसाठी सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्यात आलेल्या एकत्रित स्पर्धात्मक परिक्षेच्या निकालावर आधारित महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोग, मुंबई यांच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील दिनांक १५.०६.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सहायक 
अभियंता श्रेणी -२ (स्थापत्य) पदावर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गातून नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या उर्वरित 
१९ उमेदवारांची सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये सहायक अभियंता श्रेणी -२ (स्थापत्य), गट-ब या पदावर 
सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन मॅट्रोक्समधील वेतन स्तर एस-१६ (रुपये ४४,९००-१,४२,४००) मध्ये 
ते ज्या दिवशी रूजू होतील त्या दिनांकापासून त्यांच्या नाबासमोर दर्शविलेल्या प्रवर्गामध्ये दोन वर्षांच्या परिवीक्षाधीन 
कालावधीसाठी विहित अटी व शतींच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 

३. मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. २२.१२.२०२३ रोजीच्या आदेशामध्ये मा. न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे 

आदेश दिले आहेत- 

If the State Proceeds to appoint candidates within a period of four weeks 
from today, then in that event the said appointments would be subject to further 
challenges that the Respondents intend to raise in the higher forum. 

हे लक्षात घेता, सदरहू उमेदवाराची नियुक्‍ती ही मा. उच्च न्यायालयाचा दि. २२.१२.२०२३ रोजीचा 
न्यायानिर्णय मा. उच्च न्यायालय किंवा मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानीत केला गेल्यास त्यामध्ये होणा-या 
न्यायालयीन निर्णयाच्या आणि सदर विषयाच्या अनुषंगाने विविध न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या 


विविध न्यायिक प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयांच्या अधीन राहिल. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ-२०२२/प्र.क्र.२६४(भाग-२)/सेवा-३ 


सविस्तर पदस्थापना 


अंतिम महसुल 
विभाग वाटप 


छ.संभाजीनगर | सा.बां.मंडळ, धाराशीव अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग परळी येथील 


गुणवत्ता प्रवर्ग 
क्रमांक 


हक जक 
१) ७८ । श्री.ठांगे आदित्य | आ.दु.घ. 
re 
2) ८१  । श्री.प पवन | आ.दु.घ. कोकण-१ । रा.म.मंडळ, कोकण भवन, 
शक शंका a oe apa 
खारेपाटण येथील रिक्‍त पदी 
3) Cl  । श्री.बागल तुषार | आ.दु.घ. कोकण-२ बई विद्यापीठ, मुं 
| 
¥) ८५ | श्री.घोगरे aA. नाशिक सा.बां.मंडळ, धुळे अंतर्गत 
क्रषिकेश विठ्ठल सा.बां.उपविभाग साक्री येथील 
ee oad eal el 
५) ८७ । श्री.घोडके आ.दु.घ. छ.संभाजीनगर | सा.बां.मंडळ,धाराशीब अंतर्गत 
| ert | |. tein re 
IR Sat all 


आ.दु.घ. सा.बां.मंडळ, ६ 


अभयसिंह सा.बां.उपविभाग शिंदखेडा 
बाबासाहेब 


रिक्‍त पदी 


९५ | श्री.पाटील आ.दु.घ पुणे सा.बां.मंडळ, सातारा अंतर्गत 
विनायक भास्कर सा.बां.उपविभाग वाई येथील 


रिक्‍त पदी 


_ 

८) १०० आ.दु.घ. कोकण-२ । किनारी अभियंता सा.बां.मंडळ, 

आकाश दत्तात्रय बांद्रा, मुंबई अंतर्गत पत्तन 
उपविभाग, अंधेरी येथील रिक्‍त 

पदी 

९) १०६ । श्री.अवताडे मदन | आ.दु.घ. कोकण-२ । किनारी अभियंता सा.बां.मंडळ, 

मोहन बांद्रा, मुंबई अंतर्गत पत्तन 

उपविभाग, श्रीवर्धन येथील 

a. Oe 


१०) १०७ | श्री.मोरे नागनाथ | आ.दु.घ सा.बां.मंडळ, 
संभाजीनगर अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग क्र.५, जालना 
येथील रिक्‍त पदी 


११) ११९१ | SaaS आ.दु.घ सा.बां.मंडळ, रायगड अंतर्गत 
अनिकेत See सा.बां.उपविभाग क्र.९ कर्जत 
येथील रिक्‍त पदी 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ-२०२२/प्र.क्र.२६४(भाग-२)/सेवा-३ 


सा.बां.मंडळ, मुंबई अंतर्गत 
महाराष्ट्र सदन, नबी दिल्ली 
येथील रिक्‍त पदी 
मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.विभाग, छत्रपती 
संभाजीनगर कार्यालय (प्रकल्प 
शाखा) येथील रिक्‍त पदी 


आ.दु.घ. सं सा.बां.मंडळ, छत्रप 
संभाजीनगर अंतर्गत जागतिक 
बँक प्रकल्प उपविभाग क्र.४, 
छत्रपती संभाजीनगर येथील 
रिक्‍त पदी 


आ.दु.घ. नागपूर सा.बां.मंडळ, नागपूर अं 
सा.बां.उपविभाग, भिवापूर 
येथील रिक्‍त पदी 
आ.दु.घ. कोकण-२ सा.बां.मंडळ, रायगड अं 
सा.बां.उपविभाग क्र.१, पनवेल 
येथील रिक्‍त पदी 
संभाजीनगर अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, पूर्व कन्नड 
श्रोम.जगताप पुजा | आ.दु.घ. कोकण-२ सा.बां.मंडळ, मुंब 
बालासो (प्रकल्प शाखा) येथील रिक्‍त 
पदी 
श्रीम.नरवाडे श्रध्दा । आ.दु.घ. कोकण-२ सा.बां.मंडळ, ठाणे अं 
मारोतराव सा.बां. उपविभाग क्र.५, ठाणे 
येथील रिक्‍त पदी 


श्री. संध्या। ALTA. om सा.बां.मंडळ, FAT 
सिताराम 
येथील रिक्‍त पदी 
४. उपरोक्त AR नमूद उमेदवारांना संदर्भाधीन क्र.१ येथील महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित 


ब अराजपत्रित) पदावर सरळसेवेने ब पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०२१ लागू राहील. 


५. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०१९ मधील सदर उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती 
ही दोन वर्षाचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या ब खालील विहित अटी / शर्तीच्या 


अधीन असेल:- 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ-२०२२/प्र.क्र.२६४(भाग-२)/सेवा-३ 


१) मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. २२.१२.२०२३ रोजीच्या आदेशामध्ये मा. न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे आदेश 
दिले आहेत- 


If the State Proceeds to appoint candidates within a period of four weeks from today, 
then in that event the said appointments would be subject to further challenges that 
the Respondents intend to raise in the higher forum. 

हे लक्षात घेता, सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती ही मा. उच्च न्यायालयाचा दि. 22.82.2023 रोजीचा 
न्यायानिर्णय मा. उच्च न्यायालय किंवा मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानीत केला गेल्यास त्यामध्ये 
होणाऱ्या न्यायालयीन निर्णयाच्या आणि सदर विषयाच्या अनुषंगाने विविध न्यायालयात दाखल 
करण्यात आलेल्या विविध न्यायिक प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयांच्या अधीन राहील. 

२) सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती ही या विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) या पदाच्या 
सेवाभरती नियमातील तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीद्वारे उपलब्ध असलेल्या जागेवर करण्यात येत आहे. 
३) सदर उमेदवारांची महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य), सेवा गट-ब मधील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 

सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) या पदावरील नेमणूक ही अंतिम असून त्यात बदल होणार नाही. 

४) सदर उमेदवार हे ३० दिवसांच्या आंत विहित मुदतीत हजर न झाल्यास किंवा काही अपरिहार्य उचित 
कारणास्तव त्यांना मुदतवाढ TA असल्यास, त्यांनी शासनाकडून मुदतवाढ घेणे आवश्यक असून तशी 
संमती न घेतल्यास किंवा शासनाकडून त्यांना मुदतवाढ न मिळाल्यास विहित मुदतीत रुजू न होणाऱ्या 
उमेदवारांचे नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील व त्यांचा नियुक्‍तीकरीता कोणत्याही परिस्थितीत 
विचार करण्यात येणार नाही. यासाठी त्यांच्याकडून देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कारणांचा/विनंतीचा 
बिचार केला जाणार नाही. 

७५)मुदतवाढीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक: एसआरव्ही २०१६/ 
प्र. क्र.२८४/१२, दिनांक २१.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

६) मा. उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्रमांक १४७७२/२०२२ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार सदरहू 
उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता ही अबाधित राहून शासन निर्णय क्रमांक मलोआ-२०२२/प्र.क्र.२६४/सेवा-३ (१) 
दिनांक ०१.१२.२०२२ अन्वये नियुक्‍त उमेदवारांशी आंतर सेवाजेष्ठता ही जेष्ठतेच्या नियमानुसार निश्‍चित 
होईल. 

एखाद्या उमेदवारास विहित कालावधीत अपरिहार्य, उचित कारणास्तव रुजू होण्यासाठी मुदतवाढ 


हवी असल्यास त्या उमेदवारांनी सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत 
पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ-२०२२/प्र.क्र.२६४(भाग-२)/सेवा-३ 


अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना मुदतवाढीसाठी अर्ज सादर करावा. 
तदनंतर प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. उचित कारणास्तब विहित कालावधीत 
मुदतवाढीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना मुदतवाढ देण्याचा /नाकारण्याचा अंतिम निर्णय शासनाचा 
राहील. 

७) जे उमेदवार या शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या तारखेपासून एक महिन्याच्या मुदतीच्या आत 
नियुक्‍तीच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत अथवा त्यांचेकडून यासंबंधात काही सूचना प्राप्त झाली नाही तर 
ही नियुक्‍ती त्यांना स्वीकृत नाही असे समजून उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील. तसेच 
या बाबतचा अहवाल सर्व मुख्य अभियंता/ सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी 
शासनाला दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत सादर करावा. 

८) सर्व मुख्य अभियंता/सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी जाहीरातीत नमूद 
केल्यानुसार बयोमर्यादेची तसेच शैक्षणिक ब अन्य अटींची पुर्तता करणारी मूळ कागदपत्रे) बय, अधिवास, 
शैक्षणिक पात्रता, महिला आरक्षणानुसार विहीत केलेले प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, अनाथ प्रमाणपत्र 
इ.) तपासावीत. 

९) सदर उमेदवारांची ज्येष्ठता ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.०६.२०२१ रोजीच्या शासन 
अधिसूचना अन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, २०२१ मधील 
तरतुदीनुसार गुणवत्ता क्रमांकानुसार निश्‍चित करण्यात येईल. त्यामुळे नियुक्तीच्या आदेशानुसार एक 
महिन्याच्या आत सेवेत रुजू न होणाऱ्या उमेदवारांना सेवा ज्येष्ठता गमवावी लागेल व त्यांची ज्येष्ठता ते 
ज्या दिनांकास शासन सेवेत रुजू होतील, त्या दिनांकास निश्‍चित करण्यात येईल. 

१०)मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर नियुक्‍त केलेल्या उमेदवारांची प्रचलित नियमातील तरतूदीनुसार जात 
वैधता प्रमाणपत्राच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. मागासवर्गीय 
उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्र ब जात वैधता प्रमाणपत्र शासनास व संबंधित उमेदवारांची नियुक्‍ती करण्यात 
आलेल्या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक राहील. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांच्या मूळ सेवापुस्तकात 
नोंद घेण्याची कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी करावी. 

तसेच, मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर (अ.जा., अ.ज., FAST, भ.ज.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(ब), 
भ.ज.(क), भ.ज.(ड), वि.मा.प्र, इ.मा.व.) नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या मागसवर्गीय उमेदवारांनी जात वैधता 


प्रमाणपत्र सादर केलेले नसल्यास, त्यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या आत जात 
पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ-२०२२/प्र.क्र.२६४(भाग-२)/सेवा-३ 


प्रमाणपत्राची वैधता, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून करुन घेणे आवश्यक राहील. नियुक्‍ती 
देण्यात आलेल्या कार्यालयाने संबंधित मागासवर्गीय उमेदवारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने 
आवश्यक ती कागदपत्रे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पाठविण्याची कार्यवाही करावी. विहित 
मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित उमेदवारांच्या सेवा प्रचलित नियमानुसार समाप्त 
करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. 

१९) महिला ब बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक २५.०५.२००१ मधील तरतुदीनुसार, खुला (महिला) 
आणि मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड झालेल्या उमेदवारांची, “महिलांसाठी 
उन्नत व प्रगत व्यक्‍ती गट (क्रिमीलेअर) यामध्ये मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र ” (अलिकडचे/ नवीनतम 
मूळ नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र) ची सांक्षाकित प्रत तपासणीसाठी आयुक्‍त, महिला ब बाल विकास, पुणे 
यांचेकडे पाठविणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने खुला (महिला) व मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या 
राखीव पदाकरीता निवड झालेल्या महिला उमेदवारांचे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र दोन प्रतीत शासनास 
पाठविण्याची कार्यवाही या आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत सर्व मुख्य अभियंता/ सर्व 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी करावी. खुला (महिला) आणि मागास प्रवर्गातील 
महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड झालेल्या महिला उमेदवारांची नियुक्‍ती सदर तपासणी 
अहवालाच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचेकडून प्राप्त 
अहवालानुसार महिला उमेदवार अपात्र ठरत असल्यास त्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. 

१२)सदर उमेदवारांना आधिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्रतेच्या सत्यासत्यतेबाबतचा अहवाल 
संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून शासनास प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 

१३) आवश्यकता भासल्यास सदर उमेदवारांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर किंवा भारताच्या संरक्षणाशी 
निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंबा परदेशात प्रशिक्षणाचा कालावधी धरुन ४ वर्षांपेक्षा 
कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार ठरवील त्या शर्तीवर सेवा करावी लागेल. 

परंतु 
अ. त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही किंवा, 


आ. सर्वसाधारणपणे त्यांच्या बयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी SAT करावी लागणार नाही. 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ-२०२२/प्र.क्र.२६४(भाग-२)/सेवा-३ 


१४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक २२.०६.२०२१ 
मधील तरतूदीनुसार पात्र ठरलेल्या सदर उमेदवारांना परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये कोणतीही वेतनवाढ 
अनुज्ञेय असणार नाही. 

१५) सदर उमेदवारांनी मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण झाले नसतील किंवा उत्तीर्ण होण्यापासून 
सूट मिळाली नसेल, तर त्यांना मराठी व हिंदी भाषा परीक्षासंबंधी केलेल्या नियमानुसार भाषा परीक्ष उत्तीर्ण 
होणे आवश्यक राहील. 

१६) सदर उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान), शासन पुरकपत्र क्रमांक मातंसं 
२०१२/प्र.क्र. २७७/३९, दिनांक ०८.०१.२०१८ मधील परिच्छेद क्र. १६ मधील तरतुदीनुसार संगणक 
अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येत आहे. 

१७) सदर उमेदवारांचे संबंधित वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणी झाली असून त्यानुसार वैद्यकीय तपासणी 
प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. 

१८) सदर उमेदवारांचे चारित्र्य पडताळणी अहवाल संबंधित पोलीस आयुक्‍त/पोलीस अधीक्षक यांचे 
कार्यालयाकडून प्राप्त झाले आहे. 

१९) सदर नियुक्‍ती, ही सदर उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्राच्या सत्यासत्यतेबर अवलंबून राहील. 
उमेदवारांनी सादर केलेली प्रमाणपत्रे तसेच सांक्षाकन नमुन्यात नमूद केलेली माहिती, नियुक्‍तीनंतर खोटी 
HAM बनावट आढळल्यास, सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात येईल. 

२०) सदर उमेदवांराच्या सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 

२९) सदर उमेदवारांनी साक्षांकन नमुन्यात सादर केलेली माहिती नियुक्‍ती देण्यात आल्यानंतर असत्य 
असल्याचे आढळून आल्यास तात्पुरते नियुक्‍ती आदेश रद्द करुन भारतीय दंडसंहितेनुसार फौजदारी 
कारवाई करुन सदर उमेदवारांना शासन सेवेत कायमस्वरुपी अपात्र ठरविण्यात येईल. 

२२) तसेच, सदर उमेदवार हे यापूर्वी अन्य विभागात अथवा या विभागात शासकोय सेवेत कार्यरत होते 
त्यांच्याबाबतीत ते ज्या विभागात/कार्यालयात कार्यरत होते त्या विभागाकडून/कार्यालयाकडून त्यांच्या 
विरूध्द कोणती विभागीय चोकशी सुरू होती किंवा प्रस्तावित आहे, याबाबतची माहिती प्राप्त करून 
घेण्याच्या अधिन राहून त्यांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. जर सदर उमेदवारांविरुध्द त्यांनी 
यापूर्वी कार्यरत असलेल्या विभागात/कार्यालयात विभागीय चोकशी सुरू असल्यास सदर नियुक्‍तीनंतरही 


सदर चोकशी सुरू राहील. 
पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मळोआ-२०२२/प्र.क्र.२६४(भाग-२)/सेवा-३ 


२३) सदर उमेदवार हे ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिवसापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे गोपनीय अहवाल 
लिहिण्यात यावेत व बदली झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवून विभाग प्रमुखांनी अथवा सर्व 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी याबाबत शासनास कळवावे. 

२४) सदर उमेदवार हे सध्या केंद्र/ राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकोय सेवेत कार्यरत असेल तर 
संबंधीत नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकोच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या दृष्टीने सदर सेवेतून 
कार्यमुक्त झाल्याचे अथवा तसे लेखी पत्र सादर केल्याशिवाय त्यांना रूजू करून घेता येणार नाही. तसेच 
सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती ही त्यांचे केंद्र/ राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकोय सेवेतील ना- 
चौकशी प्रमाणपत्र त्यांच्या संबंधीत कार्यालयाकडून प्राप्त होण्याच्या अधीन राहील. 

२५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेबा-४, दि.१८.०८.२००९ मधील 
RAR दि.०१.११.२००५ Yat शासन सेवेत निवृत्तीवेतना्ह आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या 
शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृत्तीवेतना्ह आस्थापनेच्या पदावरील 
नियुक्‍तीसाठी दि.०१.११.२००५ पूर्वी किंबा त्यानंतर अर्ज केला असेल आणि त्याला दि.०१.११.२००५ 
रोजी किंबा त्यानंतर नविन पदावर नियुक्‍त करण्यात आले असेल तर अशा प्रकरणी शासन परिपत्रक, 
वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दि.१२.०१.२००७ मधील (i) ते (iv) येथे नमूद 
केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास संबंधित शासकोय कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) 
नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरतील. दि.१८.०८.२००९ रोजीच्या 
परिपत्रकात नमूद (i) ते (iv) येथील सर्व अटींची पूर्तता ज्या प्रकरणी होत नसेल अशा शासकोय 
कर्मचाऱ्यास नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. 

२६) सदर उमेदवारांना शासन सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा असल्यास, त्यांना शासनाला 
किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ लेखी सूचना किंवा एक महिन्याचे वेतन देणे आवश्यक राहील. 
यासंदर्भातील राजीनामा स्विकारण्याचे अधिकार केवळ नियुक्‍ती प्राधिकारी (शासन) यांना असतील. 
क्षेत्रिय कार्यालयांनी परस्पर प्रशिक्षणार्त्याचा राजीनामा स्विकृत करू नये किंबा मंजूर करू नये. तथापि, 
राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा राजीनामा मागे घ्यावयाचा असत्यास, त्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक अंनियो-२०१९/प्र.क्र. ४७०/सेवा-४, दिनांक ०९.०५.२०२२ मधील तरतुदी लागू राहतील. 

मात्र गैरवर्तणूक, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी सदर उमेदवारांची सेवा समाप्त 


करण्यासाठी सूचना देण्याचे बंधन शासनावर राहणार नाही. 
पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ-२०२२/प्र.क्र.२६४(भाग-२)/सेवा-३ 


२७) महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणासंबंधी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : टीआरएन- 
०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक २३.०९.२०११ मधील परिच्छेद सहा येथील तरतूदीनुसार प्रशिक्षण सुरु 
होण्यापूर्वी प्रशिक्षणार्थीने सक्षम प्राधिकाऱ्यास बंधपत्र लिहून द्यावे लागेल. जर एखादा प्रशिक्षणार्थी 
बंधपत्रात नमूद केलेल्या कालावधीत नोकरी सोडत असेल तर बंधपत्रात नमूद केलेली रक्‍कम 
प्रशिक्षणार्थीकडून बसूल करुन संबंधित प्राधिकाऱ्याला प्रथम शासनाकडे जमा करावी लागेल. याबाबतचे 
दर शासन निश्‍चित करेल. त्यानुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला प्रशिक्षणासाठी रुजू झाल्यानंतर अधिक्षक 
अभियंता ब सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांच्याकडे विहित 
नमुन्यातील बंधपत्र भरुन सादर करणे बंधनकारक राहील व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 

२८) प्रशिक्षणादरम्यान प्रशिक्षणार्थीकडून प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणाबाबतच्या नियमांचे ब शिस्तीचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास प्रबोधिनीकडून त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची 
कार्यवाही करण्यात येईल व तसा अहवाल शासनास विनाविलंब पाठविण्यात यावा. 

२९) सदर उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिबी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, दिनांक 
२२.०६.२०२१ नुसार नवीन TRAM धोरण लागू राहील. त्यानुसार "सदरहू सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
(स्थापत्य), गट-ब यांना दोन वर्षाचा परिवीक्षाधीन कालावधी लागू राहील. सदर कालावधीत परिवीक्षा 
धोरणानुसार शासकोय कामकाज करण्यास सक्षम नसल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित उमेदवाराची 
शासकोय सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल." 

३०) सदर उमेदवारांनी परिविक्षाधीन कालावधीत व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण न केल्यास किंवा त्यांचे काम 
योग्य अथवा अनुरुप न आढळल्यास त्यांची शासकोय सेबा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात 
येईल. 

32) सदर उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: परिवि २७१५/प्र.क्र.३०२/८, दिनांक 
२२.०६.२०२१ मध्ये नमूद केल्यानुसार परिवीक्षाधीन कालावधीत रजेच्या तरतूदी लागू होतील. 

३२) पूर्बी शासकोय सेवेत असणाऱ्या उमेदवाराची सरळसेवेने शासनाच्या दुसऱ्या पदावर परिवीक्षाधीन 
उमेदवार म्हणून नियुक्ती झाली असल्यास अशा उमेदवाराची सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), 
गट-अ या पदावरील वेतननिश्‍चिती ही शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: वेतन १२८९/प्र.क्र.२/ 
९०/सेवा-३, दिनांक २३.०३.१९९४ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. यापूर्वी शासकोय सेवेत 


नसणाऱ्या उमेदवाराची सरळसेवेने शासनाच्या परिवीक्षाधीन उमेदवार म्हणून नियुक्‍ती झाली असल्यास 
पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ-२०२२/प्र.क्र.२६४(भाग-२)/सेवा-३ 


अशा उमेदवारांची सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), गट-अ या पदावरील वेतननिश्चिती ही 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 


३३) उमेदवार ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिवसापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्यात 


यावेत ब बदली झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवून विभाग प्रमुखांनी अथवा सर्व मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी याबाबत शासनास कळवावे. 


३४) सदर उमेदवार हे सध्या केंद्र/राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकोय सेवेत कार्यरत असतील तर 


द. 


संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या दृष्टीने सदर सेवेतून 


कार्यमुक्‍त झाल्याचे अथवा तसे लेखी पत्र सादर केल्याशिवाय त्यांना रुजू करुन घेता येणार नाही. 


सदर उमेदवारांनी नियुक्‍तीच्या/पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना/ 


नियुक्‍ती मिळविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधी/खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना यांचे मार्फत दडपण/दबाब 


आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, संबंधित उमेदवारांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त ब अपिल) नियम, १९७९ 


मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 


७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०११३१३०९३५९३१८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आ. 6८ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


[)| N E H lly signed by DINESH JAIPRAKASH BARHATE 
IN: IN, -<GOVEI T MAHARASHTRi 
WORKS DEPARTMEN” 
2.5.4.20=d2b‘ Ode 12cd572e2ab1676bbc5 
JAI Pp RA KAS H Oeab4961 e4bf4b8a6fe3d8b24271 
hi 
I bi :375B2A0B3D3C850685CDBDA7427 
B95DCF37C814A2A1DA1 1BFDA199A0B7CS5: 7, 
-DINESH JAIPRAKASH BARH: 
D 2024.01.13 18:41:31 +05'30' 
(दिनेश ज.बऱ्हाटे) 
न 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल १/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 


. महालेखापाल १/२, लेखापरिक्षा, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 
. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
. मा. मंत्री (सां.बा.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ-२०२२/प्र.क्र.२६४(भाग-२)/सेवा-३ 


६. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे. 

७. सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

८. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सचिव (बांधकामे)/(रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

20, कार्यासन [आस्थापना-१/आस्थापना-३/सेवा-२/सेवा-६/संगणक कक्ष] ,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

११. संबंधित उमेदवार (ई-मेलव्दारे) यांनी संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
यांचे कार्यालयात हजर होणेकरीता संपर्क साधावा. 

१२. निवडनस्ती, सेवा-३. 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


